अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / उप अधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रित) गट-ब यांची 
बदलीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१२१६/१८२६/प्र.क्र.४३१/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०१७ 


वाचा : 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
क्रमांक इएसटी/ कार्यकारी/ बदली/२०१६/१०२५६/कक्ष-२, पुणे, दि.२०.११.२०१६ 


शासन आदेशा :- 
गृह विभागाच्या अधिनस्त अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांच्या नियंत्रणाखालील अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-२ / उप अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह 
(राजपत्रित गट-ब) या पदावर शासनाच्या सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१ मधील प्र.क्र.२ 
कलम ४ (५) नुसार प्रशासकीय कारणास्तव खालील प्रमाणे बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नांव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण 


7 श्रीमती किर्ती किशोर डहाळे | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह । यवतमाळ जिल्हा कारागृह 
(चिंतामणी, उप अधीक्षक 
मध्यवर्ती कारागृह (राजपत्रित) 
गट-ब 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०१३०१५०६५१४४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prabhakar sent oe oe ee 
Atmaram San khe Date: 2017.01.30 15:09:00 +05'30 


(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
२) प्रधान सचिव (अ.व सु.) गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१२१६/१८२६/प्र.क्र. ४३१/तुरुंग-१ 


३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

४) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ 

पूर्व विभाग,नागपूर 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 
) 


(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
( 


( 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
१०) संबंधीत अधिकारी (व्दारा अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे) 
११) निवड नस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


eS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


